प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२३- 
२४ मधील परभणी जिल्ह्यातील प्रशासकीय 
मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या कामाऐवजी 
नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२३/१२/प्र.क्र.०३/पर्यटन (शिकाना), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ - १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ 
पर्यटन, दिनांक १०/११/२०२३. 
२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस 
२०२३/१२/प्र.क्र.०३/पर्यटन (शिकाना), दिनांक 92/92/2023. 
शासन निर्णय : 
पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजना सन २०२३- 
२४ अंतर्गत संदर्भ क्र.१ येथील दि. १० नोव्हेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या खालील Tastes परभणी जिल्ह्यातील कामांची प्रशासकीय मान्यता संदर्भ क्र.२ येथील 
दि.१२/१२/२०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात आली आहे :- 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. कामे प्रशासकीय मान्यता | वितरीत रक्‍कम 
परभणी जिल्ह्यातील नगर परिषद येथील विकास कामे. 
र . | नगर परिषद मानवत, ता.मानवत, जि.परभणी अंतर्गत १००.०० ३०.०० 
मारोती देवस्थान संरक्षण भिंत बांधकाम करणे 
२. | प्रभाग क्र.०९, ता.मानवत, जि.परभणी अंतर्गत गणपती १००.०० ३०.०० 
मंदिर ते माने यांच्या घरापर्यंत सी.सी. रस्ता व नाली 
बांधकाम करणे 
3. प्रभाग क्र.०९, ता.मानवत, जि.परभणी अंतर्गत तुकाराम १००.०० ३०.०० 
महाराज मंदिर देवस्थान संरक्षण भिंत व सुशोभिकरण 
करणे 
एकूण ३००.०० ९०.०० 


०२. वरील तक्त्यामधील प्रशासकीय मान्यता रद्द केळेल्या कामाऐवजी खालील decals कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देऊन वरील कामांसाठी वितरीत करण्यात आलेला रु.९०.०० लक्ष निधी खालील 
TRIS कामांसाठी खर्च करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे परवानगी देण्यात येत आहे:- 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय मान्यता 
सोनपेठ जि. परभणी येथील विकास कामे 
षि . | नगर परिषद सोनपेठ जि. परभणी येथे प्रभाग क्र.२ व्हीजन पब्लीक १२५.०० 
स्कुल ते ग्रामिण रुग्णालय खडीकरण करुन हॉटमिक्स रस्ता 
करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/१२/प्र.क्र.०३/पर्यटन (शिकाना), 


२. | नगर परिषद सोनपेठ जि. परभणी येथे प्रभाग क्र.०२ FAA नगर ७५.०० 
येथे खडीकरण करुन VIC रस्ता करणे . 

३. | नगर परिषद सोनपेठ जि. परभणी येथे प्रभाग क्र.०७ व ०८ मध्ये ५०.०० 
शादीखाना परिसरातील रस्त्यांचे हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे. 

४. । नगर परिषद सोनपेठ जि. परभणी येथे प्रभाग क्र.०५ सोनखेडे ५०.०० 
येथील asia परिसरातील सर्व रस्त्यांचे हॉटमिक्स डांबरीकरण 
करणे. 

एकूण ३००.०० 


०३. वरील कामांसाठी इतर अटी व al संदर्भ क्र.१ येथील दि.१०/११/२०२३ मधील शासन 
निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 

०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०९१६५७४२१०२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S A N TO S H V | T H A L Ih A COVERNMENT OF MAHAVASTIUou+TOURLM AND CULTURAL AEFAIRS 


.5.4.20=ca575 1 fedbb0OSfdff34ab6acl f8319d061483d7d35e20f744e2513607920a, 
postalCode=400032, st=Maharash 


tra, 
serialNumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C 1 2B6CADCB583D500FE489CE87279 
16EOBBEE, cn=SANTOSH VITHAL ROKADE 


Date: 2024.02.09 18:29:50 +05'30" 


(संतोष वि. रोकडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 
४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. जिल्हाधिकारी, परभणी 
६. जिल्हा नियोजन अधिकारी, परभणी 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी 
८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


